नवीन लेखाशीर्ष उघडणेबाबत 

"National Mission for Safety of Women" 
अंतर्गत महिला व बालक अंतर्भूत असलेली प्रलंबित 
प्रकरणे चालवून त्वरीत निकाली काढण्यासाठी 
प्रस्तावित १३८ fears जलदगती न्यायालयांकरीता 
स्वतंत्र लेखाशिर्षाबाबत... 


महाराष्ट्र शासन 
विधि व न्याय विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक: IIA १३१९/प्र.क्र.१२५/का- नऊ 
मंत्रालय, मुंबई -४०० ०३२, 
दिनांक:- २३ जानेवारी, २०२०. 


पहा: १. केंद्र शासनाचे पत्र क्र. D.O. No.94099/98/209¢-JUS-Il, न्याय विभाग, विधि व 
न्याय मंत्रालय, नवी दिल्ली दि.०५.०९.२०१९. 


प्रस्तावना : 


केंद्र शासनाने "National Mission for Safety of Women" अंतर्गत महिला व बालक अंतर्भूत 

असलेली प्रलंबित प्रकरणे चालवून त्वरीत निकाली काढण्यासाठी fear जळदगती न्यायालये 
स्थापनेबाबतची तरतूद केली आहे. सदर अभियानाच्या कृती आराखड्यानुसार देशभरात एकूण १०२३ 
विशेष जलदगती न्यायालये स्थापन करण्याचे प्रस्तावित आहे व या १०२३ विशेष जलदगती 
न्यायालयांपैकी १३८ विशोष जलदगती न्यायालये महाराष्ट्र राज्यात स्थापन करण्याचे प्रस्तावित आहे. 
"National Mission for Safety of Women" च्या कृती आराखड्याची अंमलबजावणी करण्याकरीता 
"विशेष जलदगती न्यायालये स्थापन करण्याची" योजना केंद्र पुरस्कृत असून, त्यांतर्गत केंद्र व राज्य 
शासनाचा हिस्सा अनुक्रमे ६०:४० इतका निश्चित करण्यात आला आहे. 

प्रस्तावित १३८ विशोष जलदगती न्यायालयाकरीता येणा-या खर्चासाठी स्वतंत्र नवीन लेखाशीर्ष 
निर्माण करण्याचे केंद्र शासनाच्या संदर्भ क्र.१ च्या पत्रान्वये कळविण्यात आले आहे. त्यानुसार केंद्र व 
राज्याच्या हिऱ्याकरीता नवीन स्वतंत्र लेखाशीर्ष उघडण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 
शासन निर्णय : 


"National Mission for Safety of Women" अंतर्गत१३८ feats जलदगती न्यायालयांकरीता 
येणा-या खर्चासाठी नियोजन विभाग, वित्त विभाग आणि महालेखापाल कार्यालयाने दिलेल्या 
मान्यतेनुसार केंद्र व राज्याच्या हिश्‍्याकरीता खालीलप्रमाणे नवीन स्वतंत्र लेखाशीर्ष उघडण्यास या 
शासन निर्णयाद्वारे मंजुरी देण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः विठोन्या १३१९/प्र.क्र.१२५/का- नऊ 


q) केंद्र हिऱ्याकरीता लेखाशीर्ष :- 


मागणी क्र. जे-१, 

२०१४- न्यायदान, 

१०२- उच्च न्यायालये, 

१४- महिलांच्या सुरक्षिततेसाठी राष्ट्रीय उपक्रम 
अंतर्गत fears न्यायालयाची स्थापना, 

(१४)(०१) महिला व बालक अंतर्भूत प्रकरणे त्वरीत 
निकालात काढण्यासाठी विशेष न्यायालयाची 
स्थापना (कार्यक्रमांतर्गत) (दत्तमत) (केंद्र हिस्सा ६० 


Demand No.J-1 

2014-Administration of Justice 

102- High Courts, 

14-Establishment of Special Courts under 
National Mission for Safety of Women 


(14)(01)- Establishment of Special Courts 
for fast disposal of cases related to women 
and children (scheme) (voted) (Central 


share 60 percentage) 


(2014 0664) 

01-Salaries 

06-Telephone, Electricity and Water 
charges 

13-Office Expenses 

14-Rent, Rates and Taxes 
17-Computer Expenses 


टक्के) 

(२०१४ ०६६४) 

०१-वेतन 

०६-दूरध्वनी, वीज व पाणी शुल्क 
१३-कार्यालयीन खर्च 
१४-भाडेपट्टी व कर 

१७-संगणक खर्च 


२) राज्य हिऱ्याकरीता Seis :- 


मागणी क्र. जे-१, 

२०१४- न्यायदान, 

१०२- उच्च न्यायालये, 

१४- महिलांच्या सुरक्षिततेसाठी राष्ट्रीय उपक्रम 
अंतर्गत fears न्यायालयाची स्थापना, 

(१४(०२) महिला व बालक अंतर्भूत प्रकरणे त्वरीत 
निकालात काढण्यासाठी विशोष न्यायालयाची 
स्थापना (कार्यक्रमांतर्गत) (दत्तमत) (राज्य हिस्सा 


Demand No.J-1 

2014-Administration of Justice 

102- High Courts, 

14-Establishment of Special Courts under 
National Mission for Safety of Women 


(14)(02)- Establishment of Special Courts 
for fast disposal of cases related to women 
and children (scheme) (voted) (State share 


ees AO percentage) 
छ 

(२०१४ ०६७३) (2014 0673) 
या 01-Salaries 


06-Telephone, Electricity and Water 
charges 

13-Office Expenses 

14-Rent, Rates and Taxes 
17-Computer Expenses 


०६-दूरध्वनी, वीज व पाणी शुल्क 
१३-कार्यालयीन खर्च 
१४-भाडेपट्टी व कर 

१७-संगणक खर्च 


सदर झासन निर्णय प्रधान महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता)-१, मुंबई यांच्या अनौपचारिक संदर्भ 
क्रमांक ख.वि/चा-१/विधि व न्याय विभाग/यूओआर-१४२/२०१९-२०/८६२, दिनांक १२.१२.२०१९ अन्वये 
प्राप्त झालेल्या मान्यतेने तसेच नियोजन विभागाच्या अनौपचारीक संदर्भ क्र. अनौस१५९/१४४३ 
दि.०६.११.२०१९ व वित्त विभागाच्या अनौपचारीक संदर्भ अनौ.सं.क्र६०४/१९/व्यय-५ दि.०४.१०.२०१९ 
अन्वये मिळालेल्या मान्यतेनुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः विठोन्या १३१९/प्र.क्र.१२५/का- नऊ 


सदर शासन निर्णय, महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
असून त्याचा संगणक सांकेतांक क्र. २०२००१२३१२२८००७०१२ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by Anand Bharat Hodawadekar 

A Nn a Nn d B h a rat DN: c=IN, o=Bombay High Court, ou=Judiciary, 
postalCode=400032, st=Maharashtra, 
2.5.4.20=73fc506cde4a9660a8d8a1 bbbb09770620a 
8e0483814d28fc8eeee2d08fdc44d, cn=Anand 


H 0 d a Wa d e ka [( Bharat Hodawadekar 


Date: 2020.01.23 12:29:05 +05'30' 


(आनंद भारत होडावडेकर) 
उप विधि सल्लागार-नि-उप सचिव 

प्रति, 

१) मा. राज्यपाल यांचे स्वीय सहायक, 

२) मा. मुख्यमंत्री यांचे स्वीय सहायक, 
3) मा. विरोधी पक्ष नेता, विधान परिषद यांचे स्वीय सहायक, 
४ मा. विरोधी पक्ष नेता, विधानसभा यांचे स्वीय सहायक, 
५) मा. महाप्रबंधक, उच्च न्यायालय, मुंबई. 
६) महाळेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता/लेखा परीक्षा) एक/दोन, महाराष्ट्र, मुंबई/नागपूर. 
७) मा. मुख्य सचिवांचे उप सचिव, मुख्य सचिवांचे कार्यालय, मंत्रालय, मुंबई. 
८) अपर मुख्य सचिव (वित्त), वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
९) प्रबंधक (निरीक्षणे१ व २), उच्च न्यायालय, मुंबई. 
प्रबंधक (अर्थसंकल्प व वित्त), उच्च न्यायालय, मुंबई. 
वित्त विभाग (कार्या. व्यय-५/अर्थसंकल्प-११). 
कार्यासन अधिकारी, कार्यासन २३/२४/२५, विधि व न्याय विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
निवडनस्ती. 


१२ 
१३ 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


